शासन निर्णय क्रमांकः ओडीआर-२७११/प्र. क्र. ७५/१८/तांशि६्द 


श्री. विनोद रं.दांडगे, प्रबंधक, शासकीय कला 
व अभिकल्प महाविद्यालय, औरंगाबाद यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करून नियुक्‍ती 
पुढे सुरू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र-ओडीआर-२७११/प्र. क्र. ७५/१८/तांशि६ 
मंत्रालय, मुंबई४०००३२. 
दिनांक :१८ जुलै, २०१८. 


पहा : १. शा.नि.क्र एडीआर-२०१५/प्र क्र १३७/तांशि ६ दि.३०/१०/२०१५ 
२. प्र.संचाळक, कळला संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र डिओओ-२०१८/ 
तीन/०८४७ दिनांक २३ मे ,२०१८ व पत्र क्रडिओओ २०१८/तीन/०९५७ 
दि.१३ जून, २०१८. 


श्री.विनोद.रं.दांडगे, प्रबंधक, शासकीय कळला व अभिकल्प महाविद्यालय, औरंगाबाद यांनी दोन 
वर्षाचा परिविक्षा काळावधी समाधनकारकरित्या पुर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्र ६ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत असून त्यांची 
नियुक्‍ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | उमेदवाराचे | नियुक्तीचा शासन निर्णय क्रमांक | कार्यभार परिविक्षा परिविक्षा 


नाव, पदनाम व | व दिनांक धारण कालावधीत | कालावधी 
ज्या संस्थेत केल्याचा उपभोगळेली | YO केल्याचा 
काम करीत दिनांक र्‌जा दिनांक 
आहेत त्या 
संस्थेचे नांव 

(eal 2 3 8 4 & 


श्री.विनोद.रं. | एडीआर२०१५/प्र.क्र१३७/तांशि६ | 90.99.2094 | रजा 


दांडगे ति उपभोगल्या 
दांडगे दिनांक ३०/१०/२०१५. ०९.११.२०१७ 


प्रबंधक, नाहीत. 
शासकीय 
कला व 
अभिकल्प 
महाविद्यालय, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओडीआर-२७११/प्र. क्र. ७५/१८/तांशि६ 


अ. । प्रबंधकाचे नाव | नियुक्तीचा | रूजू झाल्याचा | परिविक्षा हिंदी व मराठी | संगणक विभागीय जात | परिविक्षा विभागीय चौकशी | नियुक्ती पूढे 
क्र | cue दिनांक दिनांक कालावधी- | भाषाउत्तीर्णी । अर्हता परिक्षेतून वैधता | कालावधीतील  । सुरू अथवा सुरू 
होण्यापासून | परिक्षा प्रमा- । गोपनीय प्रस्तावित ठेवण्याचा 
तील रजेचा सूट paneer a 
कालावधी MS MSCIT ते, eee नसल्याबाबतचे गात 
प्रतवारी 
प्रमाणप्रत्र 
q | श्री.विनोद.रं. | उव तं शिक्षण | दिनांक रजा शिक्षण उत्तीर्ण उ.व तं.शि. आहे. | दि.१०.११.२०१५ । अधिष्ठाता, 
दांडगे, शासन आदेश | १०.११.२०१५ | उपभोगली | उपसंचालक शासन आदेश क्र ते ३१.०३.२०१६ । शासकीय कळाव | 90.99.2099 
प्रबंधक, क्र एडीआर - नाही. क्र.आस्था- ४/ एडीआर २७११ अ उत्कृष्ठ अभिकल्प 
शासकीय २०१५/प्र हिंमभापसू / प्र.क. ४३/१८/ दि.०१/०४/२०१६ | महाविद्यालय 
कला व १३७/तांशि ६ /पुवि/२००३ तांशि-६ ते ३१/०३/२०१७ | औरंगाबाद यांचे 
अभिकल्प दि. /२१५४८-५९ दिनांक अ उत्कृष्ठ पत्र क्र.शाकमऔ/ 
महाविद्यालय, | ३०/१०/२०१५ दिनांक ४ २३/०४/२०१८ ०१/०४/२०१७ते | आस्था/ 
औरंगाबाद संप्टेबर, २००३ ३१/०३/२०१८ परिविक्षाधीन 
एकदंरीत /२०१८/२१५, 
गुणाकंन दि.१६.०५.२०१८ 
८.८८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओडीआर-२७११/प्र. क्र. ७५/१८/तांशि६्द 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१८१६५७१०२४०८ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandesh Rajaram Utekar 


S a Nn d e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 


Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=009789e9fe23fde0609638 1 e43bebecd32b5c692c 


७ 
Raj a fa mM U te ka [| 899745eee7d89d805005a87, cn=Sandesh Rajaram Utekar 


Date: 2018.07.18 17:00:34 +05'30' 


(सं.रा.उतेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


श्री.वि.रं. दांडगे, प्रबंधक, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय, औरंगाबाद 
प्रति, 


१) प्रव संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४००००१ 

२) अधिष्ठाता, शासकीय कला व अभिकल्प , महाविद्यालय , औरंगाबाद. 

३) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परिक्षा) नागपूर. 
) 
) 


8) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


